बसमधून 


मोठ्या माणसांसारखा आपणही ऐटीत एकट्याने प्रवास 
करावा असं अनेक मुलांना वाटतं. आधी मागच्या 
गल्लीतल्या मित्राच्या घरपर्यंत चालत, मग सायकलने 
शाळेपर्यंत, आणि मग बस ने दुसर्‍या गावाला! येणार्‍या सर्व 
अडचणींतून मार्ग शोधत, आपल्या जबाबदारीवर प्रवास करता 
येऊ लागला की एक विलक्षण आत्मविश्वास वाटतो. असाच 
प्रवास करायला निघाली आहे वल्ली अम्माई! तिची 
गोष्ट ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक कर. 


प्रवास काही फक्त एका जागेपासून दुसर्‍या जागेपर्य॑त 
नसतो. जन्मापासून आत्तापर्यंत आपलाही प्रवास सुरु आहे 
- काळातला प्रवास! तुझा हा प्रवास कसा कसा झाला याचा 
कधी विचार केला आहेस का? या कृतीतून तुला तुझा 
आत्तापर्यंतचा सगळा प्रवास डोळ्यासमोर मांडता येईल. 
कृती करण्यासाठी चित्रावर क्लिक कर. 


पञ्तक खिडकी. 


प्रवासाला जायचे म्हंटले, की अंगात प्रचंड उत्साह संचारतो! कुठे जायचे, कसे 
जायचे, वाटेत काय काय करायचे, सगळे ठरवले जाते. त्याप्रमाणे काही गोष्टी 
घडतात, काही घडत नाहीत. मात्र प्रवासाचा अनुभव हा नेहेमी विलक्षण असतो. 
एका जागेपासून दुसर्‍या जागेपर्य॑त केलेला असो, लहानाचे मोठे होण्यातला 
असो, किंवा विचारांचा असो - आपण सगळेच प्रवास करत असतो. पुस्तक 
खिडकीच्या आजच्या अंकातून प्रवासाच्या काही गोष्टी बघू या. 


पस्तक खिडकी १ अंक ४७ - १७ सप्टेंबर २०२२ शा 


नानम्माळ आणि 
कमळतल 
ls निघाल्या प्रवासाला 
या दोन मैत्रिणी एकमेकींपासून खूप वेगळ्या आहेत, पण 
दोघींनाही प्रवासाला जायला खूप आवडते! या खेपेला त्या 
गोव्याला निघाल्या आहेत! तिथे पोचेपर्यंत मात्र त्यांची 
चांगलीच धांदल उडाली आहे. कशी? 
वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक कर. 


च | १ | 
| i ® 
~ | र: 
ऱ्ह 
5. अ क, 
| 
हल काळ 
ल क a 
| 


सर्व प्रवास काही सुखद नसतात. काही जिवाला चटका लावून 
जातात. असाच अस्वस्थ करणारा प्रवास आहे जामलोचा. 
लॉकडाऊन लागल्यावर आपल्या गावी परतण्यासाठी असंख्य 
मजुरांप्रमाणे पायी केलेला शेकडो किलोमीटरचा प्रवास. 
अधिक सहिष्णुतेकडे, अधिक सहानुभूतीकडे आपला सर्वाचा 
प्रवास व्हावा यासाठी वाचलेच पाहिजे असे हे पुस्तक आहे. 
पुस्तक परिचय वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक कर. 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 


wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com |www.facebook.com/JidnyasakKids 


